सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ge), 
मंत्रालय यांची सुधारित व अद्ययावत 
नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. नासद १५१६/प्र.क्र.६६/१८-अ, 
दि. २८/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन ३, 
दि. ६ नोव्हेंबर, २०१९ 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ८ (१)(२) मधील तरतूदीनुसार प्रत्येक 
विभाग किंवा कार्यालय यांनी नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यास अनुसरुन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नागरिकांची सनद प्रथमत: सन २००५ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) ची सुधारीत नागरिकांची सनद - 
२०१९ संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णय दि. ६ नोव्हेंबर, २०१९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या अनुषंगाने प्रसिध्द केलेल्या दि. १९ नोव्हेंबर, २०१३ 
रोजीच्या नियमामधील मुद्दा क्र. ३(२) नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) ची नागरिकांची सनद - 
२०२१ याअन्वये अद्ययावत करुन प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच सदरहू सुधारित नागरिकांची 
सनद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या =www.mahapwd.com व शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२११२२२१४५९४१५६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
POOJA 8१७९१५७७७0 


MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 
UDAWANT पन. (7. रतत 
(पुजा भा. उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२.मा. मंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


३. मा. मंत्री (सा.बां, (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 


४. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 


५. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 


सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० 032 


सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२ 


र्‌, 


सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 


प्रत, 


प्रशासन ३ कार्यासन, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र शासन 


नागरिकांची सनद-२०२९ 


-सावजनिक बांधकाम विभाग- 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


अनुक्रमणिका 


६ 
a 


a ae 


पृष्ठ क्रमाक 


प्रस्तावना 


पार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागरिकांकडून अपेक्षा 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रचना (परिशिष्ट-अ) 


कार्यपूतीचे वेळापत्रक (परिशिष्ट-ड) 


शासकोय विश्रामगृह 


अंदाजपत्रकोय तरतूद 


व्हजन डॉक्युमेंट २०३० अंतर्गत विः म 


(७ | ७ | .ती || OC] ७< | A] vw 


शासकोय सेवा-सुविधा देण्यासाठी शपथपत्राऐबजी स्वयंघोषणापत्र व 
कागदपत्रांच्या साक्षांकोत प्रतीएबजी कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकीत प्रती 
स्वीकारण्याबाबत. 


गाऱ्हाण्यांचे निराकरण, सनदेचा आढावा व जनसामान्यांकडून सूचना 


कांच्या सनदेचा तसेच जनसामान्यांकडून प्राप्त सूचनांचा 
आढावा/सिंहावलोकन 


'परिशिष्ट-अ, सा.बां.वि., मंत्रालय (खुद्द) -रचना 


परिशिष्ट-ब, सार्वजनिक बांधकाम विभागात (खुद्द) हाताळण्यात 
येणारे विषय तसेच जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय 
प्राधिकारी यांची माहिती 


१२ 


परिशिष्ट-क- वृक्ष तक्‍ता (क्षेत्रीय संघटना) 


३: 


परिशिष्ट-इ- विभागप्रमुख व क्षेत्रिय प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
यांचे दूरध्वनी क्रमांक 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


१. प्रस्तावना. 


महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा सुमारे १५० वर्षाहून जास्त अशी 
गोरबशाली परंपरा असलेला महत्वाचा विभाग आहे. हा विभाग नागरिकांना या खात्याशी संबधित 
असणाऱ्या सेवा कर्तव्यभावनेने ब कार्यतत्परतेने पुरविण्यास बांधील राहील. ही बांधिलकी 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सनदेद्वारे जाहीर करीत आहे. 


१) शासकीय इमारतींची (कार्यालयीन तसेच निवासी गाळे) नवीन बांधकामे उत्तम गुणवत्तेची, 
टिकाऊ, सुरक्षित, अत्यावश्यक सुविधायुक्त, सौंदर्यपूर्ण ब सभोबतालचा परिसर सुशोभित 
करणारी अशी हरीत इमारती करणे. तसेच आग, भूकंप इ. बाबतीत क्रेंद्र शासनाच्या 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ प्रमाणे सुरक्षा उपाययोजना करण्यात येतील. 

२) रस्ते विकास योजनेतील रस्त्यांची नवीन बांधकामे, सुधारणा, तसेच त्यावरील मोठे पूल, 
मो-या यांची बांधकामे, भारतीय रस्ते व महासभेच्या निर्देशाप्रमाणे उत्तम दर्जाची व सुरक्षित 
करेल. 

३) आपत्ती निवारण कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वयाने आपत्कालीन 
व्यवस्थेसाठी तत्परतेने आवश्यक उपाययोजना करेल. 

४) विभागांतर्गत सर्व कार्यालयात प्रतिसाद वेळापत्रक दर्शनी भागावर प्रदर्शित करेल. 

५) माहिती अधिकार अधिनियम तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतूदींतर्गत दिलेल्या 
वेळापत्रकानुसार शासकीय कामकाज करण्यास आम्ही बांधील आहोत. 

६) ई- गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करेल. 

७) विभागाची आवश्यक व अद्ययावत विविध माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध करेल व 
अद्ययावत ठेवेल. 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागरिकांकडून अपेक्षा :- 


« नागरिकांकडून आवश्यक असलेली माहिती ब कागदपत्रे परिपूर्णरीत्या मिळावी. 


« नागरिकांचा प्रतिसाद विकासाला मदत करणारा असावा. 

« नागरिकांनी मागितलेली माहिती सुस्पष्ट शब्दात मांडण्यात यावी. 

« सार्वजनिक मालमत्तेची व्यवस्था व संरक्षण करण्यास सहकार्य करावे. 

« नागरिकांनी स्वेच्छेने अतिक्रमणे दूर करावीत व पुन्हा सरकारी जागांवर अतिक्रमणे 
करु नयेत. 

« नागरिकांनी कायदेशीर तरतुदी, नियम, अलिखित संकेत यांचे पालन करावे. 


« नागरिकांनी कायदे/नियम यांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. 


३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रचना - 


परिशिष्ट-अ कृपया पहावे. 


(सा.बां.वि.मंत्रालय (खुद्द) ची रचना) 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


४. कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
परिशिष्ट-ड 
अ.क्र. oe | पश पैवा पुरविणारे सक्षम | सेवा पुरविण्य पैवा विहित मुदतीत न 
अधिकारी बिहित मुदत पुरविल्यास तक्रार 
१ R 3 4 & 
१ ठेकेदारांनी अबलंबावय 
ई-निविदा कार्यप्रणाली 
अ । कंत्राटदार वर्ग ४ व ४(अ) नोंदण मुख्य अभियंता, ९० दिवस सचिव, 
व नुतनीकरण क्षेत्रिय कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ब॒ | कंत्राटदार वर्ग ५, ५(अ),६ आणि मुख्य अभियंता, 
बेरोजगार अभियंताचे नोंदणीकरण अधिक्षक अभियंता ३० दिवस संबंधित प्रादेशिक विभाग 
ब मंजूर सहकारी संस्था वर्ग अ 
यांचे वर्गीकरण व नुतनीकरण 
क | कंत्राटदार वर्ग ७,८,९ आणि मजूर धीक्षक अभियंता, संबंधित 
कामगार सहकारी संस्था वर्ग ब मंडळ 
यांचे वर्गीकरण, इमारत देखभाल कार्यकारी अभियंता ३० दिवस 
व स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहय्यकाची परीक्षा उत्तीर्ण 
झालेल्या उमेदवारांचे वर्ग ७ मध्ये 
नोंदणीकरण व नुतनीकरण 
२ | रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कार्यकारी अभियंता ३० दिवस धीक्षक अभियंता, 
इमारतीचा ना हरकत परवाना संबंधित मंडळ 
३ | पेट्रोल पंप आणि पेट्रोल पंपाच्या कार्यकारी अभियंता ६० दिवस उप सचिव, 
पोहोच मार्गाचे शासन स्तरावर सार्वजनिक बांधकाम 
परीपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. 
४ | रस्ता ओलांडून जाणा-या १.मुरुड / माती/ खडीचा ३० दिवस १.मुरुड / माती/ खडीचा 
बाहिन्यांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र | रस्ता- उप अभियंता रस्ता- कार्यकारी अभियंता 
२.डांबरी रस्ता/ पदपथ- २.डांबरी रस्ता/ पदपथ- 
कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 
३. काँक्रोट रस्ता ब पदपथ- ३. काँक्रोट रस्ता ब पदपथ- 
अधीक्षक अभियंता मुख्य अभियंता 
५ | विश्रामगृहांचे आरक्षणपत्र कार्यकारी अभियंता ७ दिवस. अधीक्षक अभियंता, 
संबंधित मंडळ 
६ | सरकारी इमारतोंचे "ना कार्यकारी अभियंता १५ दिवस धीक्षक अभियंता, 
उपलब्धता” प्रमाणपत्र संबंधित मंडळ 
७ । रास्त भाडे / प्रमाणभाडे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता १५ दिवस धोक्षक अभियंता, 
संबंधित मंडळ 
८ | इमारतीचे मूल्यनिश्‍चितीकरण कार्यकारी अभियंता ३० दिवस अधीक्षक अभियंता, 
संबंधित मंडळ 
९ | पथ किनारावर्ती नियमांच्या कार्यकारी अभियंता ३० दिवस अधीक्षक अभियंता 
अनुषंगाने परवानगी देणे 
१० | राष्ट्रोय महामार्गाच्या कडेला कार्यकारी अभियंता ३० दिवस मुख्य अभियंता 
प्रस्तावित असलेल्या इमारतीस 
बांधकामाचा जोडरस्ता वगळून 


शासन निर्णय क्रमांक : ARTE २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


ना-हरकत परवाना 

११ | राष्ट्रीय महामार्ग लगतच्या पेट्रोल कार्यकारी अभियंता ३० दिवस = मुख्य अभियंता 
पंप आणि खाजगी मालमत्ता यांचे 
पोहोच मार्गाचे ना-हरकत 
प्रमाणपत्र 

१२ । राष्ट्रीय महामार्ग ओलांडून बाजूने/ | कार्यकारी अभियंता ३० दिवस उप सचिव (रा.म.) 
भूमिगत वाहिन्यांसाठी ना-हरकत सार्वजनिक बांधकाम 
प्रमाणपत्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३२ | राष्ट्रीय महामार्ग लगत व छेदून कार्यकारी अभियंता ३० दिवस उप सचिव (रा.म.) 
केबल वाहिन्या टाकण्याचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ | राष्ट्रीय महामार्गावरुन ओव्हरहेड कार्यकारी अभियंता ३० दिवस उप सचिव (रा.म.) 
बाहिन्या टाकण्याचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५ । राष्ट्रीय महामार्ग बाजूने/ छेदून कार्यकारी अभियंता ४५ दिवस =| उप सचिव (रा.म.) 
कालवा २.५ मिटर क्रॉसिंगचे सार्वजनिक बांधकाम 
प्रस्ताव विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६ । रस्त्यालगत दूरध्वनी केबल १. प्रमुख राज्यमार्ग / ६० दिवस उप सचिव (रा.म.)/ उप 
टाकण्याकरीता परवानगी राज्यमार्ग /प्रमुख जिल्हा सचिव (रस्ते) 
मिळणेबाबत मार्ग- कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 

२. राष्ट्रीय महामार्गाकरीता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
— संबंधित राष्ट्रीय 

महामार्ग विभागाचे 

कार्यकारी अभियंता 

३. इतर जिल्हा मार्ग/ 

ग्रामीण मार्ग/गाव रस्ते- 

संबंधित कार्यकारी 

अभियंता 

१७ | रस्त्यालगत पाणी / गॅस/ तरल कार्यकारी अभियंता ४५ दिवस उप सचिव (रा.म.)/(रस्ते)/ 
द्रव्य पाईप लाईन टाकण्याकरीता (इमारती) 
परवानगी मिळणेबाबत सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८ | शोभिवंत व फुलझाडांच्या रोपांचा संबंधित सहाय्यक ३० दिवस संचालक उपवने व उद्याने 
पुरवठा करणे संचालक उपवने व उद्याने 

१९ | शासकोय जमिनीवरील पुतळे व मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ ४५ दिवस । उप सचिव (इमारती) 
अर्धपुतळे याबाबतचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२० | सरकारी निवासस्थान न कार्यकारी अभियंता ७ दिवस अधौक्षक अभियंता, 
मिळण्याचे प्रमाणपत्र संबंधित मंडळ 
(अनुपलब्धता) 

२१ | सरकारी निवासस्थान कार्यकारी अभियंता ७ दिवस अधौक्षक अभियंता, 
मिळण्याबाबतचे प्रतिक्षा यादी संबंधित मंडळ 
क्रमांक 

२२ | सरकारी निवासस्थानी राहणाऱ्या कार्यकारी अभियंता ३० दिवस धोक्षक अभियंता, 
निवृत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतचे ना संबंधित मंडळ 


हरकत दाखले 


शासन निर्णय क्रमांक : ARTE २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


२३ | पथकर नाक्‍यावर पथकर दर व कार्यकारी अभियंता प्रकल्प पूर्ण = | अधीक्षक अभियंता, 
माहिती दर्शक फलक लावणे झाल्यावर संबंधित मंडळ 

२४ । कार,जीप ला पथकरातून सूट कार्यकारी अभियंता ३ महिन्याचे आत | अवर सचिव 
दिल्याने उद्योजकास द्यावयाचा 
मोबदला 

२५ | अपघात स्थळ घोषित झाल्यानंतर- | कार्यकारी अभियंता मुख्य अभियंता 
१)तात्पुरत्या सुधारणा १) ३ महिने 
२)कायमस्वरुपी सुधारणा २) १ वर्ष 

२६ कांनी दिलेल्या तत्र सह सचिव (सं.नि.) ४५ दिवस । सचिव (सस्ते)/सचिव 
यथोचित उत्तर देणे (बांधकामे) 

२७ । सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धीक्षक अभियंता दर ३ महिन्यांनी | मुख्य अभियंता 
निरनिराळया रस्ते व इमारती 
विषयक योजनांचा तपशील देणे 
)BEAMS प्रणाली. 

२८ | रस्ते विकास योजनांचाआढावा उप सचिव (सस्ते) २ वर्षे सचिव (सस्ते) 

२९ । सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उप सचिव (सस्ते) २४ महिने सचिव (सस्ते) 
प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनाचा Stars उप सचिव (इमारती) 
घोषित झाल्यावर मोबदला देणे उप सचिव (खा.र.-१) 

उप सचिव (खा.र.-२) 


पथकर वसूलीची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


५. शासकीय विश्रामगृह :- 


दिनांक २८/५/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विश्रामगृहाचे आरक्षण करण्याकरीता 
प्राथम्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला असून त्यानुसार उपलब्धतेनुसार विश्रामगृहातील कक्षबंध 
आरक्षित करण्यात येतात. सदर आरक्षण किमान सात दिवस अगोदर शासनाने विहीत केलेल्या 
अटी/शर्ती F दरानुसार करण्यात येते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अखात्यारीतील विश्रामगृहांचे पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक इ. माहिती उपलब्ध आहे. 


विश्रामगृहाचे आरक्षण करण्याकरिता प्राथम्यक्रम 
१) महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
२) राज्याचे मुख्यमंत्री 
३) विधानपरिषदेचे सभापती/ विधानसभेचे अध्यक्ष/ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती 
४) लोकआयुक्‍्त 
५) मा.मंत्री/ मा. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद व विधान सभा 
) 
) 
) 
) 


o~ 


६) उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती 

७ विधान परिषदेचे उप सभापती/ विधान सभेचे उपाध्यक्ष 
८) मा. राज्यमंत्री 

९) विधान मंडळाच्या समित्यांचे सभासद 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


१० लोक प्रतिनिधी (खासदार/ आमदार) 

११) राज्य शासनाचे शासकीय कामकाजानिमित्त दौ-यावर असणारे अधिकारी/ कर्मचारी 
) 
) 


१२) केंद्र शासनाचे शासकीय कामकाजानिमित्त दौ-यावर असणारे अधिकारी/ कर्मचारी 

१३) राज्य शासनाचे कामावर नसताना येणारे अधिकारी/ कर्मचारी 

१४ इतर राज्य शासनाचे शासकीय कामकाजानिमित्त दौ-यावर असणारे अधिकारी/ 
कर्मचारी 

१५) माजी खासदार/ आमदार/ स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी/ राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त 
अधिकारी/ कर्मचारी 

१६) अधिस्विकृत पत्रकार/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र/लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे (राज्य शासन पुरस्कार प्राप्त) व अपंग गुणवंत कामगार (राज्य/केंद्र शासन पुरस्कार 
प्राप्त) 

आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त AA अर्जुन, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार, ध्यानचंद 
पुरस्कार, शिवछत्रपती पुरस्कार्थी (फक्त खेळाडू), हिंद केसरी, रुस्तम-ए हिंद भारत केसरी 
व महान भारत केसरी हे किताब प्राप्त खेळाडू 

१७ नाटकात काम करणारे मराठी नाट्यकर्मी 

१८) खाजगी व्यक्‍ती 

नाटकात काम करणारे मराठी नाट्यकर्मी यांच्या साठी आरक्षणाच्या अटी व शर्ती खालील 

प्रमाणे असतील- 

१) शासकीय विश्रामगृहातील आरक्षणाचा लाभ फक्त विश्रामगृहाजवळच्या ठिकाणी 

आयोजित नाटकाच्या प्रयोगामध्ये भाग घेण्यासाठी येणाऱ्या मराठी नाटयकर्मींना घेता 

येईल. 

२) नाटकाचे प्रयोग नसतील stan ठिकाणी तसेच नाटकाचे प्रयोग संपल्यानंतरच्या 

दिवसांसाठी मराठी नाटकर्मी यांना खाजगी व्यक्तीप्रमाणे आरक्षणाचा लाभ घेता 

येईल. 

३) असे आरक्षण जास्तीत जास्त ७ दिवसांसाठी असेल. 

8) कक्षांचा ताबा देण्यापूर्वी संपूर्ण कालावधीचे भाडे आगाऊ अनामत घेण्यात येईल. 

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरक्षण-२०९५/ प्र.क्र.२६/ मि.व्य-२, 

दि.२८/५/२०१५, क्र.आरक्षण-२००९/प्र.क्र.८०/ मि.व्य-२,दिनांक ९८/१९/२०१० व 

क्र.आरक्षण-२०२९/प्र.क्र.६३/ मि.व्य-२,दिनांक १३/०७/२०२९ नुसार) 

६. _ सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अर्थसंकल्पविषयक माहिती 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणारे कार्यक्रम वा योजना याबाबत मागील वर्षाचा 
प्रत्यक्ष खर्च, चालू वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक, सुधारीत अंदाज व पुढील वर्षाचे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज याबाबतची माहिती या विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रक या पुस्तिकेत 
उपलब्ध असून सदर प्रकाहन पीडीएफ (PDF File) स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या www.mahapwd.com व शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
अर्थसंकल्पविषयक इत्यंभूत माहिती शासनाच्या ७/५/५/.॥॥७॥8.५०५९.॥ या 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


संकेतस्थळावर अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाली (प्रत्यक्ष पद्धती) 


(अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली) BEAMS प्रणालीवर (MIS या Public dom) मध्ये जनतेसाठी 
उपलब्ध असून त्याची लिंक htt os://beams.mahakosh.gov.in अशी आहे. 


७. व्हिजन डॉक्युमेंट २०३० अंतर्गत विभागाची माहिती- 


VISION 2030 for Public Works Department (Roads) 


षु जि 


. Connect all Districts headquarters with neighbouring districts by four 


lane road. Out of 3000 km of roads 610 kms will be completed. 


. Hindu Hridaysamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi 


Mahamarg. 


. Connect Taluka places to District headquarters by tow lane roads. 
. Provide Ring roads to all Districts headquarters. Out of 3000 Kms 2000 


kms will be completed. 
Provide By - Pass roads to all Taluka Headquarters. Out of 5000 kms 
2000 kms will be completed. 


. Maintenance of Road Network of 88250 Kms. 


VISION 2030 (Bulidings) 


9. 


षु 7 


To construct Central Administrative Buildings at each District and Taluka 
places in Maharashtra. The target of 123 Administrative buildings is to 
be achieved by year 2030 


. To construct all the new buildings on GREEN buildings concept and 


adoption of GREEN buildings norms. 


. To retrofit all the existing buildings as per GREEN buildings norms as per 


availability of resources. 


. To implement Energy Conservation Building Code (ECBC) norms for all 


the buildings in phases. 
To adopt new innovations and latest technology for the construction 
norms. 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


८. शासकोय सेवा-सुविधा देण्यासाठी शपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र व 
कागदपत्रांच्या साक्षेकित प्रतीऐवबजी कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती 
स्विकारणे- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राट करारातील रु.५००/- स्टॅम्प पेपरवरील 
HAAR प्रमाणपत्र वगळता, अन्य बाबींसाठी स्वसाक्षांकित कागदपत्रे स्वीकारले जातील. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व कंत्राटांमध्ये CVC (केंद्रीय दक्षता आयोग) नुसार 
integrity pact समाविष्ट केला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्टाचार प्रतिबंधक 
नियमास बांधील आहे. 


९. गाऱ्हाण्यांचे निराकरण सनदेचा आढावा व जनसामान्यांकडून सूचना 


कार्यपूर्तीस होणारा विलंब वा विभागाबाबत अन्य काही गाऱ्हाणी अथवा काही 
कामाबाबत तक्रारी असतील तर, त्यासाठी मंत्रालय स्तरावर (सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(खुद्द) सह सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडे तक्रार नोंदविण्यात यावी. 
अशा गाऱ्हाणी/तक्रारींचे निराकरण त्यांचेकडून ४५ दिवसांच्या आत करण्यात येऊन, 
यथोचित उत्तर तक्रारदारास देण्यात येईल. 


१०. नागरिकांच्या सनदेचा तसेच जनसामान्यांकडून प्राप्त सूचनांचा आढावा/ 
सिंहावलोकन. 


या नागरिकांच्या सनदेच्या उपयुक्ततेबाबतचा तथा परिणामकारकतेचा तसेच 
जनसामान्यांकडून प्राप्त सूचनांचा आढावा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (सा.बां) यांचेकडून 
दर ६ महिन्यांनी घेण्यात येईल व त्यानुसार यथोचित बदल करण्यात येतील. 


KREKEKKKKKEKEKKEEE 


- १0 - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


परिशिष्ट-ब 


केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय (खुद्द) मधील जन माहिती अधिकारी / प्रथम अपिलिय प्राधिकारी 
यांची यादी, त्यांची नावे, पदनामे, त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले विषय, त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, कार्यालयीन 


दूरध्वनी क्रमांक आणि ई-मेल अँड्रेस याबाबतची माहिती. 


झर विषय स्काय म व प्रथम आपिलिय प्राकिद 
क्र यांचे पदनास कार्यालय eA | यांचे पदनाम व दूरध्वनी 
दूरध्वनी क्रमांक क्रमांक व ई-मेल 
ee २ 2 v 
१. इमारतोविषयक बाबी, कंत्राटदारांची कक्ष अधिकारी-इमारती-१ 
नोंदणी ब इमारतीविषयक प्रशासकोय २२०२२५०५७ कार्यकारी अभियंता तथा 
मान्यता, शासकोय विश्रामगृहे उप अभियंता तथा कक्ष अधिकारी- अवर सचिव (इमा.) 
(सा.बां.विभागाच्या अधिपत्याखालील) इमारती-२ २२०२५०५७ 
सा.बां. विभागाच्या अधिपत्याखालील २२०२२५०५७ usbld.pwd@ maharashtra.go 
जागा यांच्याशी संबंधित मिळकत मारती ३ v.in 
व्यवस्थापन विषयक बाबी. २२०२२५०५७ 
कक्ष अधिकारी- मिव्य-१ 
२२०२०२६६ अवर सचिव (मिव्य.) 
कक्ष अधिकारी - मिव्य-२ २२०२५०५७ 
२२०२०२६६ usem.pwd@maharashtra.go 
कक्ष अधिकारी - मिव्य-३ vo 
२२०२०२६६ 
र. रस्ते, पूल व अनुषंगिक बाबी कक्ष अधिकारी- रस्ते-१ 
२२०२४७३७ कार्यकारी अभियंता तथा 
कक्ष अधिकारी- रस्ते-२ अवर सचिव (रस्ते), 
२२०२२४७२३७ २२०२४७२३२७ 
कक्ष अधिकारी- रस्ते-३ usrd.pwd@maharashtra.gov 
RRO VOL WR in 
कक्ष अधिकारी- रस्ते-४ 
२२०२४७३२३७ 
कक्ष अधिकारी-रस्ते-४-अ 
२२०२४७२३२७ 
उप अभियंता तथा कक्ष 
अधिकारी-रस्ते-५ 
२२०२४७२३२७ 
मुंबईतील रस्ते, पूल ब अनुषंगिक बाबी कक्ष अधिकारी- रस्ते-६ कार्यकारी अभियंता तथा अवर 
२२८२०१५९. सचिव (मुंबई रस्ते) 
२२०२०२६६ 


कक्ष अधिकारी- रस्ते-७ 
२२०४५५४५. 


usmr.pwd@maharashtra.go 


v.in 


- ११ - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


Ff. विषय स्काय म ac प्रथम आपिलिय प्राधिव 
क्र यांचे TEA कार्यालय क्रमांक | यांचे पदनाम व दूरध्वनी 
दूरध्वनी क्रमांक क्रमांक व ई-सेल 
a २ 2 v 
2. नवीन रस्ते व पुलांच्या बांधकामाचा कक्ष अधिकारी-नियोजन-१ 
अर्थसंकल्पात समावेश करणे, २२०४५५४५ अवर सचिव (नियोजन), 
प्रशासकोय मान्यता, प्रगती अहवाल व २२०२०२६६ 
सांख्यिकोबिषयक बाबी. कक्ष अधिकारी-नियोजन 2-31 | uspln.pwd@maharashtra.go 
२२०४५५४५ v.in 
नियोजन-२ 
२२८२०५४६ 
उप अभियंता तथा कक्ष अधिकारी- 
नियोजन-३ 
२२८२०५४६ 
कक्ष अधिकारी-नियोजन-४ 
२२०२९८२४ 
¥, राष्ट्रीय महामागांशी संबंधित बाबी, कार्यकारी अभियंता तथा 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या बाबी व रेखाचित्राशाखा अवर सचिव (रा.म.), 
संगणकोकरणाच्या बाबी. २२८२४१७३/२२८२४१७३ 
usnh.pwd@maharashtra.go 
उप अभियंता तथा कक्ष v.in 
अधिकारी - रा. म.१ 
२२०२४७३२३७ 
उप अभियंता तथा कक्ष 
अधिकारी - रा. म.२ 
२२०२४७३७ 
कक्ष अधिकारी-संगणक कक्ष 
कक्ष अधिकारी- यं.बां.सा. 
२२८२०५४६ 
५. | खाजगीकरणाशो संबधित धोरणात्मक उप अभियंता तथा कक्ष 
बाबी व शासनामार्फत खाजगीकरणातून अधिकारी - सस्ते-८ कार्यकारी अभियंता तथा अवर 
करण्यात येणारी कामे व इतर अनुषंगिक २२८२५३२३५१ सचिव (खा.र.९) 
बाबी. २२०२३२५२ 
uspr’.pwd@maharashtra.go 
v.in 
उप अभियंता तथा कक्ष कार्यकारी अभियंता तथा अवर 
अधिकारी - रस्ते-९ सचिव (खा.र.२) 
२२८२५२३५१/२२०४७६२३६ २२०४७६२३६ 
विस्तार ३०३७ uspr®.pwd@maharashtra.go 


-१२ - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


२२०२९८२५ 


. विषय स्काय म ac प्रथम आपिलिय प्राधिव 
क्र यांचे TEA कार्यालय क्रमांक | यांचे पदनाम व दूरध्वनी 
दूरध्वनी क्रमांक क्रमांक व ई-सेल 
fed २ 2 v 
उप अभियंता तथा कक्ष v.in 
अधिकारी-रस्ते-९अ 
२२८२५३५१ 
विस्तार ३०३७ 
रोजंदारी आस्थापनेवरील व वर्ग-४ कक्ष अधिकारी-आस्था.-१ अ.स.(सं.नि.) 
६ । च्या कर्मचा-यांच्या आस्थापनाविषयक २२७९३२४८ २२०४०९७८ 
बाबी, वर्ग-१,२ ब ३ मधील uscr.pwd@ maharashtra 
अधिकारी/कर्मचा-यांचे पुनविलोकन, कक्ष अधिकारी -आस्था-३ .gov.in 
ज्येष्ठता ब आस्थापनाविषयक बाबी, पदे २२०४०९७८ 
निर्माण करणे, पदांना मुदतवाढ देणे, aaa 
आकृतीबंध, शाखा अभियंता पदावरील 33 
पदोन्नत्या, तांत्रिक संवर्गातील सेवाप्रवेश कान = 
नियम, दूरध्वनी इत्यादि. कक्ष आधकारी - रोआ-१ 
२२०४०९८९ 
कक्ष अधिकारी - रोआ-२ 
२२०४०९८९ 
9 क्षेत्रिय आस्थापनेवरील वर्ग-३ च्या 
तांत्रिक ब अतांत्रिक कर्मचा-यांच्या सेवा कक्ष अधिकारी - सेवा-३ अवर सचिव (आस्था.), 
वब आस्थापनाविषयक बाबी, क्षेत्रिय २२०२६१३२ २२०२९८२४ 
स्तरावरील स्थापत्य अभियांत्रिकी कक्ष अधिकारी - सेवा-४ usest.pwd@ maharashtr 
सहायक व बिगर तांत्रिक संवर्गातील २२०४०९८९ a.gov.in 
सेवाप्रवेश नियम व सेवानिवृत्तीविषयक 
बाबी. 
कक्ष अधिकारी --प्रशा-४ 
२२०२५९२३२७ 
कक्ष अधिकारी - आस्था-२ 
२२०४०९८९ 
कक्ष अधिकारी- रोखशाखा 
२२८२०१५९ 
८ क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कर्मचारी / कक्ष अधिकारी-सेवा-६(अ). अवर सचिव (वि.चो.), 
अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशा, २२०४७६३५ २२०२९८२५ 
कक्ष अधिकारी -सेवा-६(ब). usde.pwd@ maharashtra 
RROW ERG -Ov.in 
कक्ष अधिकारी-सेवा-६(क). 
२२०४७६२३२५ 
कक्ष अधिकारी -सेवा-६(ड) 
२२०४७६२३२५ 
९ वर्ग-१ व वर्ग-२ मधोल अधिका-यांच्या कक्ष अधिकारी -सेवा-१ अवर सचिव (प्रशा.), 
सेवाविषयक बाबी. २२०२९८२५ २२८२०१५९ 
कक्ष अधिकारी: सेवा २ usadmin.pwd@maharas 
htra.gov.in 


43 - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


8 विषय सकाय म ध्व प्रथम आपिलिय प्राधिव 
क्र यांचे TEA कार्यालय क्रमांक | यांचे पदनाम व दूरध्वनी 
दूरध्वनी क्रमांक क्रमांक व Fer 
णि २ 3 v 
मंत्रालयातील अतांत्रिक अधिकारी / कक्ष अधिकारी-प्रशा-२ अवर सचिव (प्रशा.), 
कर्मचारी यांच्या आस्थापना व २२८१४९७९१९ २२८१९४९७१९ 
सेवाविषयक बाबी, नोंदणी शाखेशी कक्ष अधिकारी - प्रशा ३ usadmin.pwd@maharas 
संबंधित बाबी व इतर संकोर्ण बाबी. २२८१९४९७१९ htra.gov.in 
कक्ष अधिकारी 
(नोंदणी/निंदण शाखा) 
२२८१४९७१ 
१० अर्थसंकल्पीय कक्ष अधिकारी/अर्थ-१ अवर सचिव (अर्थ), 
तरतुदीसंबंधातील बाबी. २२०२५०९६. २२०२५०९६ 
कक्ष अधिकारी - अर्थ-२ usbud.pwd@ maharasht 
२२०२५०९६ ra.gov.in 
कक्ष अधिकारी - लेखापरीक्षा 
२२०२५०९६ 
कक्ष अधिकारी - अर्थ-३ 
२२०२५०९६ 
कक्ष अधिकारी - प्रशा-५ 
२२८२०१५९ 
११ लेखा परिक्षण विषयक ATS 


कक्ष अधिकारी - अर्थ-४ 
२२०२५०५७ 


कक्ष अधिकारी - अर्थ-५ 
२२०२९८२४ 


उपसंचालक (लेखा) 
२२०२५०९६ 
soaa.pwd@ maharashtra. 


gov.in 


2K वरवर ok 


gy - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


परिशिष्ट - क 


वृक्ष तक्‍ता (क्षेत्रीय संघटना) 


मा. मंत्री (सा.बां.) 


मा. राज्यमंत्री (सा. बां.) 


अ.मु.स./प्रधान सचिव 


सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) 


मुख्य अभियंता 
मुंबई । पुणे नाशिक । औरंगाबाद | नागपूर । अमरावती | नांदेड कोकण | राष्ट्रीय महा. 
प्रादेशिक | प्रादेशिक | प्रादेशिक | प्रादेशिक | प्रादेशिक | प्रादेशिक | प्रादेशिक | विभाग नवी मुंबई. 
विभाग । विभाग विभाग | विभाग विभाग | विभाग विभाग 
धीक्षक अभियंता 
निक बांधकाम | विशेष प्रकल्प मंडळ | किनारी अभियंता मंडळ | दक्षता व गुण नियंत्रण | संकल्पचित्र मंडळ 
मंडळ मंडळ 
TORT अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प | मार्ग प्रकल्प विभाग दक्षता व गुण जिल्हा 
विभाग विभाग नियंत्रण विभाग परिषद/संकल्पचित्र/ 
किनारी (सा.बां.) विभाग 
सहायक कार्यकारी सहायक अभियंता, श्रेणी-1 । उप विभागीय उप विभागीय 
अभियंता (५58) (AE-1) अभियंता (SDE) | अधिकारी (590) 
सहायक अभियंता श्रेणी-2 | शाखा अभियंता (Sectional कनिष्ठ 
(AE-2) Engineer) अभियंता 
(JE) 


टीप:- प्रादेशिक क्षेत्रीय संघटनेच्या रचनेचा विस्तृत तक्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या नागरिकांच्या 
सनदेमध्ये स्वतंत्रपणे उपलब्ध होईल. 


- ९ षु = 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


ब - विच्युत 


मुख्य अभियंता (विद्युत) 


अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 


कार्यकारी अभियंता (विद्युत) 


उप अभियंता (विद्युत) 


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 


क - वास्तुशास्त्रज्ञ 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 


उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 


वरिष्ठ वास्तुझास्त्रज्ञ 


वास्तुशास्त्रज्ञ 


कनिष्ठ ARGS AGATA सहाय्यक 


ड - उपवने व उद्याने 
संचालक, उपवने व उद्याने 
सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने 


इ- यांत्रिकी विभाग 


अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) 


कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) 


उप अभियंता (यांत्रिकी) 


कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 


-१६ - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


परिशिष्ट-इ 


विभागाप्रमुख व क्षेत्रिय प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांचे दूरध्वनी क्रमांक 


अ.क्र. अधिकारी/ कार्यालयाचे नांव कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 
१ मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (०२२) २२०२६६१२ 
२  ।मा. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ।(०२२) २२०२४८०० 
३ aL सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (०२२) २२०२०१४९ 
४ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, मुंबई (ORR) २२०७१५९४, २२०७८५११, 
२२०७२९९७ 
५ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, पुणे (०२०) २६१२४५४०,२६१२४२९५ 
६ ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, नाशिक (०२५३) २५७४००१, २५७४५६३, 
२५७३०२१ 
७ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद (०२४०) २३३१६१६, २३३१८१५, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, अमरावती  ।(०७२१) २६६२८०७ 
९ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, नागपूर (०७१२) २५६२९८६ 
१० मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (ORR) २२०१३४१५/१६/१७ 
११ ee अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई | (ORR) २७५७४३०३, 
२७५७४२७२ 
१२ मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २२०७२५७, 
२२०१८२८५ 
१३ मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २०७८४३७, २०७८६३७, 
२०७८८६३, 
१४ संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २२०२७५८१ 
१५ अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई  ।(०२२)-२७५७१३६३ 
१६ अधीक्षक अभियंता (दक्षता पथक मंडळ), सार्वजनिक बांधकाम (०२२) २७५७११६४ 


विभाग, मुंबई 


_ 4 ७ - 


शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०२१/प्र.क्र.१६७/२०२१/प्रशासन ३ 


2 >) 


मा.मंत्री (सार्वर्जननिक बांधकाम)/मा. मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) 


मा. राज्यमंत्री, सार्वर्जनिक बांधकाम/मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) 


| अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/प्रधान सचिव(सा.बां.) | 


5 "डु" """ण्डखु"""ण्ख “००१ डु "णु 


उप सचिव (खा.र.१) ] | उप सचिव (इमारती) उप सचिव (खा.र.२) हृ उप सचिव (रस्ते) | उप सचिव (रा.म) | | उप सचिव (आस्थापना) ] | 'सह/उप सचिव (सेवा) सह/उप सचिव (सं.नि.) 
y “णस . J खु जु ¥ 
अवर सचिव (खा.र.१) अवर सचिव (इमारती) अवर सचिव (खा.र.२) अवर सचिव (मुंबई रस्ते) अवर सचिव (नियोजन) अवर सचिव (रा.म.) + अवर सचिव (आस्थापना) अवर सचिव (प्रशासन) | अवर सचिव (अर्थ) ] अवर सचिव (सं.नि.) 
4 i ee a a 
| कार्यासन अधिकारी । ( कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी | | कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी ] | कार्यासन अधिकारी । कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-८) (डमारती-१) (रस्ते-९) (रस्ते-६) my) (नियोजन-१,१अ) ind (रा.म.-१) 7 (सेवा-३) (प्रशासन-२) md (अर्थ-१) (आस्थापना १) 
( कार्यासन अधिकारी [ ) कार्यासन अधिकारी । ( कार्यासन अधिकारी । कार्यासन अधिकारी 
कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिका कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिका कार्यासन अधिका 
(इमारती-२) (रस्ते-९-अ) (रस्ते-७) (नियोजन-२) (रा.म.-२) गळे] (सेवा-४) (प्रशासन-३) (अर्थ-२) (आस्थापना ३) 
न्न la ~ >) 
कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी ( कार्यासन अधिकारी । =» कार्यासन अधिकारी । कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(इमारती-३) (नियोजन-३) (यं.बा.व सा.कक्ष) (आस्थापना-२) (नोंदणी व निंदण) (अर्थ-३) (रो.आ.१) 
(oe 
सचिव (मि. कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी । | कार्यासन अधिकारी | | कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी 
अवर सचिव (मि.व्य.) (नियोजन-४) (संगणक कक्ष) ) ळे (प्रशासन-४) (सेवा-१) (प्रशासन-५) (रो.आ. २) 
य 
कार्यासन अधिकारी |. कार्यासन अधिकारी ] 
» (मि.व्य.१) eS मुख्य आरेखक । ia कार्यासन अधिकारी | | कार्यासन अधिकारी क| उप संचालक कार्यासन अधिकारी 
(रेखाचित्रण) (रोख) (सेवा-२) (लेखापरीक्षा) (शासन १) 
शक ककरण 
कार्यासन अधिकारी = 
क्त 
(म.व्य.२) mb सत य य कार्यासन अधिकारी 
(THER) अवर सचिव = > (अर्थ-४) 
व. (विभागीय चोकशी) 
कार्यासन अधिकारी 
(मि.व्य.३) कार्यासन अधिकारी ———* “>>> 
(रस्ते-२) कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(सेवा-६अ) bad (अर्थ-५) 
टिप वि कार्यासन अधिकारी 
: (Le 
es ; (रस्ते-३) कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
खा.र.- रस्ते (सेवा-दब) =>) (लेखा परीक्षा) 


मि.व्य.-मिळकत व्यवस्थापन 


रा.म.-राष्ट्रीय महामार्ग 
सं.नि - संवर्ग नियंत्रण 
आं.वि.स.-आंतरवित्तीय सल्लागार 


कार्यासन अधिकारी — 
7 ‘a शु 
(रस्ते-४) कार्यासन अधिकारी 
(सेवा-६क) 
कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-४-अ' 
GEE) कार्यासन अधिकारी 
(सेवा-६ ड) 
कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-५) 


